राजारामपुरी पोलीस ठाणे, 
कोल्हापूर गु.नों.क्र.८५/२०१० मधून 
उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणी 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
अँड.श्री.उज्वल निकम यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी: २०१२/प्र.क्र. ५७/पोल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: २९ जानेवारी, २०१३ 
संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२०१२/ए.एस.५६/डी- 
चोदा; £4.39.90,2092, 


शासन निर्णय 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील अवधूत मारूती माळवी यांच्या हत्येप्रकरणी राजारामपुरी पोलीस ठाणे, 


कोल्हापूर येथे दाखल गु.नों.क्र.८५/२०१० मधून उद्धवणा-या न्यायालयीन प्रकरणी शासनाच्या 


वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्री.उज्वळ निकम यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील 


संदर्भाधीन दिनांक 39.90.2092 च्या अधिसूचनेन्वये विशहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 


नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी काम पहाण्यासाठी त्यांना खाळीलप्रमाणे 


फी मंजूर करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


ओ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रु. २५,०००/- 


ब) विचार विनिमय फी (प्रतितास) - रु. ७,०००/- 
(कमाल मर्यादा प्रतिदिन रु. २५,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१२/प्र.क्र. ५७/पोल-१० 


क) हॉटेल लॉजिंग व बोडींग प्रतिदिन - रु. ३,५००/- 


२ परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी 


नाही अज्ञा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री.उज्वळ निकम यांना 


अपरिणामकारक सुनावणी फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


३ यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा पोलीस 


(००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक व विशेष सेवा या 


लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात यावा. 


४ हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- १/१३/व्यय-७, दिनांक 


८.१.२०१३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०१२९११३३२१८३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


= Digitally signed by Vijaykumar 
Vishnu Dapak 
V I] ay k U mM a r DN "CN Sis huni Vishnu 


Dapake, C = IN, S = Maharashtra, 


Vishnu ना ता ली 
D apake oe 12:18:59 
(वि. वि. दपके) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 


२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 
पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१२/प्र.क्र. ५७/पोल-१० 


३) पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर. 

४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 
५) विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


o~ 


६) वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 
७ अँड.श्री. उज्वल निकम, ४८ रामदास कॉलनी ,बॅरिस्टर निकम चौक, जळगाव. 


८) निवड नस्ती (पोल-१०) 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


